महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) करारास 
मुदतवाढ दिल्याने रुग्णवाहीकांवरील 
खर्चाच्या फरकाच्या देयकास निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. (फेब्रुवारी, 
२०१९ ते एप्रिल, २०२१) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४ / आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. २२४ / 
आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक २९जुले, २०१९. 
शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/ प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३ , दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 
शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१९/ प्र.क्र.१७७/ 
आरोग्य -3, दिनांक १७ मार्च, २०२०, ७ जुले,२०२० व १६ ऑक्टोबर, २०२० 
शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क.९६/आरोग्य-३, 
दिनांक २५ मे, २०२१. 
आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-४ /राज्यस्तर /फरकाची 
देयके/ फेब्रुवारी २०१९ ते एप्रिल,२०२१/॥॥७॥॥७-१०८/१६१४०/२१ , दि.२४.०९.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 
यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज san रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून संपुर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ AAEM (ALS) आणि ७०४ बेसिक 
लाईफ सपोटटींग (BLS) अज्ञा एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) ५ वर्षाकरीता 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


ord 


& 


na 


9 


— 


८ 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-३ 


राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा पुरवठादाराशी करार करुन दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून 
कार्यान्वित करण्यात आली. तद्नंतर उपरोक्त अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून 
सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात 
आली. यास्तव सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. सदर योजनेबाबत 
सेवापुरवठादाराश्ी केलेल्या करारपत्रानुसार सदर कराराची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी 
संपुष्टात आली. तथापि, रूग्णसेवेमध्ये अडचणी न येता रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू राहण्यासाठी 
तातडीची बाब म्हणून दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०१९ ते ३१ जानेवारी, २०२१ या कालावधीत अनु.क्र३ ते ६ 
अन्वये विविध आदेशान्वये ताप्तुरती मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर वरील अनुक्रमांक ७ अन्वये 
अ.मु.स.(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार व मा. राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार जुन्या पुरवठादारासोबत काही अटींच्या 
अधीन राहून सदर करारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत या कालावधीकरीता अंतिम 
मुदतवाढ दिली आहे. सदर मुदतवाढ सेवापुरवठादारास सन २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार दरवर्षी ८ टक्के 
दराने दरवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर योजनेवरील माहे फेब्रुवारी,२०१९ ते एप्रिल,२०२१ 
च्या कालावधीतील देयकाच्या फरकाच्या रकमेच्या वाढीव खर्चास आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार शासन 
निर्णय दि.२५ मे,२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या दराने मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री क्रमांक १०८ 
च्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील सेवा पुरवठादारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ या ५ वर्षाकरीता 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु, आयुक्‍तालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर माहे फेब्रुवारी,२०१९ ते 
माहे एप्रिल,२०२१ च्या फरकाच्या देयकास शासन निर्णय दि.२५ मे,२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या वाढीव दराने 
मान्यता देण्यात आली असल्याने त्या कालावधीतील देयकाच्या फरकाची रक्‍कम रु.८९,९७,८८,५७०/- 
(रु.एकोणनव्वद कोटी सत्याण्णव लाख aguivel हजार पाचशे सत्तर फक्त) इतक्या देयकास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 


ALS नवीन दरानुसार जुन्या दरानुसार एकूण ALS 
महिना शुक पवी ALS जुने दर ae 0908 Se ea 
Qty द्र एकूण एकूण फरक 
फेब्रुवारी-१९ 233 २५२१४६ २५२१४६ ५८७५००१८ ५६५८७५००१८ 10 
मार्च-१९ २३३ २५२१४६ २५२१४६ ५८७५००१८ ५८७५००१८ 10 
एप्रिल-१९ । २३३ । २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
मे-१९ २३३ । २७२३१८ २५२१४६ । ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
जून-१९ २३३ । २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
जुले-१९ २३३ । २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
ऑगस्ट-१९ | २३३ | २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-३ 


महिना ALS | ALS नवीन ॥18 जुने दर नवीन दरानुसार जुन्या दरानुसार एकूण ALS 
Qty द्र एकूण एकूण फरक 
सप्टेंबर-१९ २३३ २७२२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
ऑक्टोबर-१९ २३३ २७२२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
नोव्हेंबर-१९ २३३ २७२२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
डिसेंबर-१९ २३३ २७२२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
जानेवारी-२० | २३३ २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
फेब्रुवारी -२० | २३३ । २७२३१८ २५२१४६ । ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
मार्च -२० २३३ २७२३१८ २५२१४६ ६३४५००९४ ५८७५००१८ ४७०००७६ 
एप्रिल -२० । २३३ २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
मे-२० २३३ । २९४१०३ २५२१४६ । ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
जून -२० 233 २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
जुले-२० । २३३ । २९४१०३ २५२१४६ । ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
ऑगस्ट -२० | २३३ २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
सप्टेंबर -२० | २३३ २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
ऑक्टोबर-२० | २३३ २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
नोव्हेबर -२० । २३३ । २९४१०३ १८५३३५ ६८५२५९९९ ४३१८३०५५ २५३४२९४४ 
डिसेबर -२० । २३३ २९४१०३ १८५३३५ ६८५२५९९९ ४३१८३०५५ २५३४२९४४ 
जानेवारी -२१ | २३३ २९४१०३ १८५३३५ ६८५२५९९९ ४३१८३०५५ २५३४२९४४ 
फेब्रुवारी -२१ | २३३ । २९४१०३ २५२१४६ । ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
मार्च -२१ २३३ २९४१०३ २५२१४६ ६८५२५९९९ ५८७५००१८ ९७७५९८१ 
एप्रिल -२१ । २३३ ३१७६३१ २५२१४६ ७४००८०२३ ५८७५००१८ १५२५८००५ 
एकूण १६५७७२११३९ | १४२२०४९५६१ २३५६७१५७८ 
BLS | BLS | 819 जुने | नवीन दरानुसार | जुन्या दरानुसार | एकूण 8_5 | एकूण फरक 
महिना 
Qty | नवीन दर द्र एकूण एकूण फरक (ALS+ BLS) 
फेब्रुवारी-१९ ७०४ | २३५१६६ | २३५१६६ | १६५५५६८६४ | १६५५५६८६४ Le 4 । त. | 
मार्च-१९_ | ७०४ | २३५१६६ | २३५१६६ | १६५५५६८६४ | १क्षपप५६८६४ | 0०. | 0 
एप्रिल-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
मे-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
जून-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
जुलै-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
ऑगस्ट-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
सप्टेंबर-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
ऑक्टोबर-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 
नोव्हेंबर-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५२ | १७९४४४२८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-३ 


परया BLS BLS BLS जुने नवीन दरानुसार | जुन्या दरानुसार एकूण BLS एकूण फरक 
Gy (“नतीतदर |... दर एकूण एकूण फरक | (ALS+ BLS) 

डिसेंबर-१९ | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५१५२ | १७९४४४२८ 
जानेवारी-२० | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५१५२ | १७९४४४२८ 
फेब्रुवारी -२० | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४७ | १३२०४३५२ | १७९४०४२८ 
मार्च -२० | ७०४ | २५३९७९ | २३५१६६ | १७८८०१२१६ | १६५५५६८६४ | १३२४४३५१५२ | १७९४४४२८ 
एप्रिल -२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ १९३१०५७९२ १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ ३७३२४९०९ 
मे-२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
जून -२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
जुले -२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ १९३१०५७९२ १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ ३७३२४९०९ 
ऑगस्ट -२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
सप्टेंबर -२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
ऑक्टोबर-२० | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
नोव्हेंबर -२० | ७०४ | २७४२९८ | १७२८५५ | १९३१०५७९२ | १२१६८९९२० | ७१४१५८७२ | ९६७५८८१६ 
डिसेंबर -२० | ७०४ | २७४२९८ | १७२८५५ १९३१०५७९२ | १२१६८९९२० | ७१४१५८७२ | ९६७५८८१६ 
जानेवारी -२१ | ७०४ | २७४२९८ | १७२८५५ | १९३१०५७९२ | १२१६८९९२० | ७१४१५८७२ | ९६७५८८१६ 
फेब्रुवारी -२१ | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
मार्च -२१ | ७०४ | २७४२९८ | २३५१६६ | १९३१०५७९२ | १६५५५६८६४ | २७५४८९२८ | ३७३२४९०९ 
एप्रिल -२१_ | ७०४ | २९६२४१ | २३५१६६ | २०८५५३६६४ | १६५५५६८६४ | ४२९९६८०० | ५८२५४८०५ 
एकूण ४६७१४३७७६० | ४००७३२०७६८ | ६६४११६९९२ | ८९९७८८५७० 


(टिप- माहे नोव्हेंबर, २०२० ते जानेवारी,२०२१ या कालावधीचे देयक मुदतवाढीचा अंतिम निर्णय न 
झाल्यामुळे सन २०१४-१५ च्या दराने प्रदान करण्यात आले होते.) 


२. महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजनेस दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ या 


काळलवधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे दरसूचीनुसार असलेल्या वाढीव दरानुसार 


उक्त रु.८९,९७,८८,५७०/- इतक्या रकमेच्या फरकाच्या देयकातून रु.६८,७८,१४८/- (रु.अडुसष्ट 


लाख अठ्याहत्तर हजार UH अठ्ठेचाळीस फक्त) इतकी दंडात्मक रक्‍कम वजाती करुन घेण्यात 


यावी. तसेच, सदर योजनेस मुदतवाढ देण्यात आल्याने नवीन करारानाम्याच्या कार्यवाहीच्या 


अनुषंगाने नवी तरतूदीनुसार दंड आकारणीत बदल होण्याची शक्यता असल्याने उक्त फरकाच्या 


देयकातून रु.५,००,००,०००/- (रु.पाच कोटी फक्त ) इतकी रक्‍कम आयुक्तालयाने राखून ठेवून 


उर्वरित रक्‍कम सेवापुरवठादारास अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-३ 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा 


कार्यक्रम (०१) (१०) - ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, 


(२२१०४६८९) - १३ - कार्यालयीन खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा 


खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील अ.क्र. ११ 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची 


पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२३१४५५३४३६१७ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Dinesh Kadam Patil 


R O S h a al i DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D i Nn e S h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
4ae02d12f2c1313143ad8376755d 


Ka d a mM p a t i | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 


Dinesh Kadam Patil 


Date: 2021.10.01 16:35:21 +05'30' 


(रो. दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-३ 


९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य -३) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


